RNI No. MAHBIL / 2009 / 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ४, अंक १ ९ ( २ ) ] 


गुरुवार , जुलै १ ९ , २०१८ / आषाढ २८ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ५० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १९ जुलै , २०१८ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा 
नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे 


L. A. BILL No. LX OF 2018. 


A BILL 


TO AMEND THE MAHARASHTRA ACUPUNCTURE SYSTEM OF 

THERAPY ACT , 2015. 


२०१७ चा 


सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६०. 
महाराष्ट्र अॅक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धती अधिनियम , २०१५ , 

यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता विधेयक . 
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र अॅक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धती अधिनियम , 
२०१५ , यामध्ये सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या , एकोणसत्तराव्या वर्षी, 
याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 

या अधिनियमास , महाराष्ट्र अॅक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धती ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१८ , संक्षिप्त नाव. 
असे म्हणावे. 


महा . 


२५ . 


१ . 


( १ ) 


भाग पाच - ५०-१ . 
( एचबी - १७५०-१ .) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, जुलै १९, २०१८ / आषाढ २८, शके १९ ४० 


सन २०१७ चा 


महा . २५ . 


महाराष्ट्र अधिनियम 


- 


२ . महाराष्ट्र अॅक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धती अधिनियम , २०१५ याच्या कलम ३ मध्ये , पोट - कलम ( ७ ) २०१७ चा 

ऐवजी पुढील पोट- कलम दाखल करण्यात येईल 
क्रमांक २५ याच्या 
कलम ३ ची 
सुधारणा. 

"( ७) या अधिनियमातील पूर्वगामी पोट- कलमांमध्येकिंवा इतरत्र काहीही अंतर्भूत असले तरी, पहिल्यांदाच 
घटित होणा- या परिषदेवर , 

( एक) पोट- कलम (३) च्या खंड ( क) मध्ये निर्दिष्ट केलेले सदस्य हे, राज्य शासनाकडून नामनिर्देशित 
करण्यात येतील 

( दोन ) खंड ( ख ), ( घ ) आणि ( ङ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या विविध प्रवर्गांमधून राज्य शासनाकडून 
नामनिर्देशित करावयाचे सदस्य हे देखील , उक्त खंडामध्ये विनिर्दिष्ट केलेले प्रवर्ग लक्षात न घेता राज्य 
शासनाकडून नामनिर्देशित करण्यात येतील 

परंतु , पहिल्या परिषदेवर , महाराष्ट्र अॅक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धती ( सुधारणा) अधिनियम , २०१८ २०१८ चा 
च्या प्रारंभापूर्वी राज्य शासनाकडून पोट - कलम ( ३ ) च्या खंड ( क ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सदस्यांचे महा . 
नामनिर्देशन हे, उक्त अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या या पोट- कलमाच्या तरतुदींनुसार केले असल्याचे 
मानण्यात येईल . ” . 


܀܀ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , जुलै १९, २०१८/ आषाढ २८, शके १ ९ ४० 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन . 


महाराष्ट्र अॅक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धती अधिनियम, २०१५ ( २०१७ चा महा. २५ ) यात अॅक्यूपंक्चर चिकित्सा 
पद्धतीचे अध्यापन व व्यवसाय यांचे विनियमन करून तिचा विकास करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा 
तद्नुषंगिक बाबींकरिता 

तरतूद 

आहे. 
२ . उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये, त्यात विनिर्दिष्ट केलेल्या विविध प्रवर्गांमधून , निवडून दिलेल्या 
किंवा नामनिर्देशित केलेल्या, दहा सदस्यांनी मिळून बनलेली महाराष्ट्र अॅक्यूपंक्चर परिषद घटित करण्यासाठी तरतूद 
आहे . 

शासनाने घटित केलेल्या पहिल्या परिषदेवर योग्य व्यक्ती नामनिर्देशित करणे राज्य शासनास शक्य व्हावे 
म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या मूळ पोट- कलम ( ७) ऐवजी नवीन पोट- कलम ( ७) यथोचितरीत्या 
बदलीदाखल करणे इष्ट वाटते . 

३ . वरील उद्दिष्टे साध्य करणे , हा या विधेयकाचा हेतू आहे . 


नागपूर , 
दिनांक १८ जुलै , २०१८ . 


गिरीश महाजन, 
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री . 


विधान भवन : 


नागपूर , 
दिनांक १९ जुलै, २०१८ . 


डॉ . अनंत कळसे, 

प्रधान सचिव, 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED ATGOVERNMENT PRESS ,CIVIL LINES , NAGPUR -440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004. EDITOR : SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


